अनधिकृत बांधकामे/अतिक्रमण नियंत्रण व 
निर्मुलनासाठी आयुक्‍त, ठाणे महानगरपालिका 
यांच्याकरिता पोलीस आयुक्त,ठाणे शहर यांच्या 
आस्थापनेवरील पोलीस दलातील विविध 
संवर्गातील निर्माण केलेल्या पदांना १०६ 
मुदतवाढ मिळणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीटीई-०३१६/प्र.क्र. २७/ पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १८ मार्च २०१६ 


वाचा: 
१) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.ओपीओ-०३१४/प्र.क्र.७/पोल-३,दि.१ सप्टेंबर २०१४ 
२) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-०३१५/प्र.क्र.२३९/पोल-३, दि.२३.०७.२०१५ 
३) अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स, म. रा., मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमस/२६ ब/संकिर्ण 
बैठक /अतिक्रमण/४१/२०१२, दि. १३.१.२०१६ 
४) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/ १६/ वित्तीय सुधारणा-१, 
दि.११.२.२०१६ 


ares निर्णय 
संदर्भाधीन क्र. १ दि. १ सप्टेंबर,२०१४ अन्वये शासन निर्णयान्वये ठाणे महानगरपालिका 


क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे/अतिक्रमण नियंत्रण व निर्मुलनासाठी पोळीस आयुक्त, ठाणे शहर यांच्या 


प्रशासकीय नियंत्रणाखाळी ठाणे महानगरपालिका (क वर्ग) क्षेत्रात सोबतच्या विवरणपत्र-अ मध्ये 


दर्शविल्याप्रमाणे नागरी पोलीस यंत्रणेसाठी विविध संवर्गातील ७८ पदे निर्माण करण्यास तसेच 


विवरणपत्र-ब मधील पोलीस आयुक्त कार्यालयाशी संलग्न आर्थिक गुन्हे शाखेत नागरी गुन्ह्यांची 


नोंदणी, तपास व खटला भरण्यासाठी विशेष कक्ष स्थापन करण्याकरिता विविध संवर्गातील २८ पदे 


अशी एकुण १०६ पदे पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांच्या आस्थापनेवर निर्माण करुन त्यांच्या सेवा ठाणे 


महानगरपालिकेकरीता उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता दिलेली आहे. सदर १०६ अस्थायी पदांना 


संदर्भाधिन क्रमांक-२ येथील दिनांक २३.०७.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक १ सप्टेंबर, २०१५ ते 


२९ फेब्रुवारी, २०१६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई ०३१६/प्र.क्र.२७/पोल-३ 


२. आता पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांच्या आस्थापनेवर शासन निर्णय दिनांक १ सप्टेंबर,२०१४ 


मधील विवरणपत्र-अ व विवरणपत्र-ब प्रमाणे निर्माण केलेल्या एकुण १०६ अस्थायी पदांना दिनांक 


दिनांक १ मार्च,२०१६ जे दिनांक ३० सप्टेंबर,२०१६ पर्यंत खालील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ 


देण्यास शासन मंजुरी देण्यात येत आहे. 


१) सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त पदे वगळून उर्वरित पदांना मुदतवाढ देण्यात यावी. तसेच 


पदे ज्या कारणास्तव ज्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर केली आहेत, त्याचे पालन 


करण्यात यावे. 


२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.असंक-१००१/प्र.क्र.२९/२००१/वित्तिय सुधारणा-१, दिनांक १० 


सप्टेंबर २००१ आणि क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२/२००४/वित्तिय सुधारणा-१, दिनांक १९ 


ऑगस्ट २००४ नुसार पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करुन कार्यालयाचा सुधारित 


आकृतीबंध उच्चस्तरीय सचिव समितीकडून अंतिमत: मान्य करुन घेण्याबाबतचा प्रस्ताव 


तात्काळ शासनास सादर करण्यात यावा. 


3) आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा आढावा घेताना शासनाच्या कार्यपद्धतीतील तंत्रज्ञानाचा वाढता 


वापर, काळानुरुप शासनाच्या मनुष्यबळात बदल व मनुष्यबळाचा परिणामकारक वापराची 


आव्यकता या बाबींचा विचार करुन अनावश्‍यक पदे कमी करण्याचाही विचार करावा. 


मान्यता घेण्याबाबत वित्त विभागाने संदर्भाधिन क्र.3 च्या शासन निर्णयानुसार सूचित केलेले 


आहे. ही बाब विचारात घेता सप्टेंबर,२०१६ अखेर पर्यंत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न 


झाल्यास, वरील अस्थायी पदांना त्या पुढील कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास व 
त्यामुळे अधिकारी /कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यास संबंधित 
कार्यालयाची जबाबदारी राहिल. 


५) गृह विभाग, शा.नि. दिनांक १ सप्टेंबर,२०१४ मधील अट क्र.१ ते ९ ह्या ठाणे महानगरपालिकेवर 


बंधनकारक राहतील. सदर अटींचे रितसर पालन होत असल्याबाबतचा ठाणे महानगरपालिका 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई ०३१६/प्र.क्र.२७/पोल-३ 


व WHR आयुक्‍त, ठाणे शहर यांनी संयुक्तपणे तपासून सादर केलेला तपशिल पुढील 


मुदतवाढीच्या प्रस्तावासोबत सादर करावा. सदर तपशिल सादर केल्याशिवाय सदरहू पदांना 


पुढील मुदतवाढ मिळणार नाही. 


३. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/वित्तीय सुधारणा-१, 
दि.११.२.२०१६ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 
Os सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०३१८१७२८४६७२२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Bhanudas B Ingale 
h a N U a DN: c=IN, o=Government Of 

Maharashtra, ou=Desk Officer, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 


५8 Ingale semen, ox 
भा.बा.इंगळे 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


प्रत, 


१. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३. पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर. 

४. आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका. 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा),महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा),महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे 

९. वित्त विभाग (व्यय-७ / वित्तिय सुधारणा- 

१०.निवड नस्ती/पोल-३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


